शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार 
संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या 
आस्थापनेवरुन दुसऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या 
आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेझ्वानाच्या 
धोरणात सुधारणा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही २०२२/प्र.क्र.४२/कार्यासन १२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख : २८.१२.२०२२ 


वाचा :- 
हासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५०९/कार्या.१२, 
दि.१५.०५.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीवरुन संवर्गाअंतर्गग एका नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याच्या 
आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे 
धोरण संदर्भाधीन शासन निर्णयाव्दारे विहित करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत अनुक्रमांक ६ येथे 
कायमस्वरुपी समावेशनाचे धोरण कोणत्या बाबींसाठी अनुज्ञेय राहणार नाही, याबाबत स्पष्ट करण्यात 
आले आहे. सदर बाबींपैकी ६(१) (आ द्वारे असे विहित करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेतील गट-क च्या पदावरुन आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-क च्या पदावर तसेच 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेतील गट-क च्या पदावर कायमस्वरुपी 
समावेशन करता येणार नाही. यासंदर्भात मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण , मुंबई यांनी मूळ अर्ज 
क्र.9३/२०२० च्या अनुषंगाने पारीत केलेल्या न्यायनिर्णयाबाबत साधकबाधक विचार करुन सुधारित 
सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वरील पार्श्वभूमीवर संदर्भाधीन दि.१५.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ६(१) (ओ 
वगळण्यात येत असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट-क च्या पदांवरुन आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील गट-क च्या पदावर तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-क च्या 
पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेतील गट-क च्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन, संदर्भाधीन शासन 
निर्णयात विहित केलेल्या अटी व शतींच्या अधीन राहून अनुज्ञेय असेल. परंतु, असे कायमस्वरुपी 
समावेशन करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी विचार विनिमय करणे आवश्‍यक राहील. 

सदर शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाने त्यांच्या अनौ. संदर्भ क्र.२६३/सिव्हील/२०२२/अ 
शाखा, दि. ०६/१०/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही २०२२/प्र.क्र.४२/कार्यासन १२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२८१६३३१७७३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GEETA RAHUL 
KULKARNI 


(गीता रा. कुलकर्णी) 
उप सचिव (सेवा), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
५. सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. मा.मुख्य सचिव, 
७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
९. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी, 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,मुंबई. 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई. 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ ( लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र,नागपूर. 
१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ ( लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र,नागपूर. 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१६. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
१७. सामान्य प्रशासन विभाग/का. ३९ महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्दीकरिता), 
१८.ग्रंथपाळ, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, WISI, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती) 
१९.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
२०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


